शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
संस्थेस स्कील सेंटर (NELS) करीता केंद्र शासन 
निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.४१७/प्रशञा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 


दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


are निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 


वाचा : 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
2) 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
3) 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
8) 
उद्योग-४, दिनांक 09.04.2029. 
4) 
२७०/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक 9§.90.2023. 
शासन निर्णय : 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 


उपरोक्त नमूद दिनांक १६.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला या संस्थेस स्कील सेंटर (NELS) 


करीता केंद्र शासन निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विभागाच्या 


अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला या संस्थेकरीता केंद्र शासन मंजूर 
निधीतून रुपये १,४८,९८,५८३/- (अक्षरी एक कोटी, अठ्ठेचाळीस लक्ष, अठ्ठ्याण्णव हजार, पाचशे 
त्र्याऐंशी फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र यंत्राचे नांव/सांकेतांक नग | प्रतिनग | एकूण किमत 
संख्या | किंमत 
be ASST लाइफ सापोर्ट स्कील ट्रेनसर विथ २ ४९९९५० ९९९९०० 
आय व्ही आर 
2 | अँडव्हॉन्स लाइफ सापोर्ट स्कील ट्रेनसर विथ २ ४९९९५० ९९९९०० 


ब्ल्ड WAN SA (सच अँस मेक लॅडल रेस्कसी 
अने क्यु सी पी आर विथ सिमपॅड) 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.४१७/प्रशा-१ 


३ | ऑपरेटींग गॅजेट फॉर अँडव्हांन्स लाईफ सपोर्ट | ४ । २४९५०० | ९९८००० 
ट्रेनर 

४ | लाईफ आऑपरेटींग सिस्टीम फॉर अँडव्हान्स ४ । २४९५०० ९९८००० 
लाइफ सपोर्ट ट्रेनर 

५ | एअरवे मॅनेजमेंट ट्रेनर मॅनिकिन ४ २४९५०० ९९८००० 

६ | अडल्ट सीपीआर ट्रेनर (हाफ बाडी) मॅनकिन & ८८५०० ५३१००० 
विथ कारडीयाक फीडबॅक 

७ | अडल्ट सीपीआर ट्रेनर (फुल बॉडी) मॅनकिन २ ३२४८३८ ६४९६७६ 
विथ कारडीयाक फीडबॅक 

८ | इन्फन्ट सीपीआर ट्रेनर मॅनिक्विन ४ ८८५०० ३५४००० 

९ | Matera chat et मॅनिक्विन २ ३६१९२७ ७२३८५४ 

| qo | अनॉटामिकल नेक erat HA feast esac) ५९७१२४ ५९७१२४ 

चिज १ | अडल्ट फलेबोटोमी ट्रेनर आर्म ४ ८८५०० ३५४००० 

१२ | पेडीयाट्रीक फलेबोटोमी ट्रेनर सेट अडल्ट २ ८८५०० १७७००० 

१३ | इन्ट्रोसेअस असेस ट्रेनिंग सेट अडल्ट a १३५५०० १३५५०० 

१४ | इन्ट्रोसेअस असेस ट्रेनिंग सेट पेडीयट्रीक a १४७५०० १४७५०० 

१५ सेंट्रल आय व्ही मॅनिक्वीन विथ इन्टर्नल विथ 2 | २५०१६० ५००३२० 
जगलर अँन्ड सबक्लेविन अँसेस विथ मिनिमम 
२ व्हेन असेस पॅडस 

१६ | एडडी ट्रेनर ५३२०७ ३१९२४२ 

१७ | इसीजी सिम्युलेटर अँन्ड रीदम जेनेरटर १७११०० ६८४४०० 

१८ | मॉनिटर डेफीब्रिळेटर, पेसर विथ एइडी, ४९९५०० ९९९००० 
Hyde ऑफ डेफीब्रिलेशन/सिक्नोनाइस 
कारडीओ वरजन 

१९ | मॉनिटर डेफीब्रिलेटर, HUTS ऑफ २ १७५००० ३५०००० 
डेफीब्रिलेशान/सिक्नोनाइस कारडीओ व्हरजन 

२० | एअरवे फॉरेन बांडी ट्रेनर HA feat 1 १_| १०६००० १०६००० 

२१ | अनाटामी फुल स्पाईन मॉडेल 1१ ६००० ६००० 

२२ | लॅपटॉप विथ एलईडी स्क्रीन/डीव्हीडी ड्राईव्ह ४ ८०००० ३२०००० 

२३ | डेस्कटॉप विथ एलईडी स्क्रीन/डीव्हीडीड्राईव्ह | २ ६०००० १२०००० 

२४ | मायक्रोफोन GSR (कॉलर माईक) अन्ड Ea १००००० | १००००० 
साऊंड सिस्टीम 

२५ | ward टीव्ही (मिनीमम ६५ इंच) फार सेमिनार | २५०००० | २५०००० 
र्म 

२६ | र॑रींगोस्कोप विथ अडल्ट ब्लेडस ६ ८००० ४८००० 

२७ । फौंगर विथ अडल्ट ब्लेडस ५ ११२० ५६०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.४१७/प्रशा-१ 


२८ । स्कुप स्ट्रेचर oe 24000 24000 
२९ | लांग स्पाईन डीव्हाईस SAIS ४ २८००० ११२००० 
डीव्हाईस 
३० | बंगमास्क डीव्हाईस//रेस्कुलेटर बँग (अडल्ट) | २४ २२४० ५३७६० 
३१ | बॅग मास्क डीव्हाईस//रेस्कुलेटर बंग २४ २२४० ५३७६० 
(पेडीयाट्रीक) 
३२ ब्रॉसेलो alate इमेरजन्सी टेप - १ (हार्ड ४ २५०० १०००० 
बाइंड) 
33 प्रेसर बग 1 ५००० २०००० 
३४ | इन्फयुजन सिरींज पम्प (फॉर १०, २० अँन्ड Yo २ ४०००० ८०००० 
एमएल) 
३५ | पास्ट पार्टम हेमोर्ज कन्ट्रोल ट्रेनिंग मॅनिक्विन Ee (94000 (94000 
३६ । स्कीन नेक क्री हेड एसटीडी ३ ३६२४ १०८७२ 
३७ | ta रीजीड डब्ल्यु/लंग एसटीडी ३ ४१२३४ १२४०२ 
३८ | Sa सॉफट डब्ल्यु/लंग एसटीडी 4 3438 १७६७० 
३९ | रीप्लेसमेंट स्कीन/व्हेन मेळ 3 १९२३० ५७६९० 
४० | स्कीन/व्हेन पेडी एम व्ही (एस) आर्म एसटीडी ३ १२८३७ ३८५११ 
४१ | लेगरीप्लेसमेन्ट पंड ५ ४५१४० २२५७०० 
४२ | टीबळ आय si TS १० पक ४ २६५८४ १०६३३६ 
४३ ।१० लेगस्कीन पॅड पॅक षु १४०७० ७०३५० 
४४ | नेकरीप्लेसमेन्ट पंड ४ ४४७२४ १७८८९६ 
४५ फेमोरल रीप्ळेसमेन्ट US षु २१००४ १०५०२० 
४६ | फेमोथोरक्स चेस्ट पड (पक ऑफ ५) ५ १६८०० ८४००० 
४७ | सजिकल स्कीन पॅड (पॅक ऑफ ५) ५ १७९२० ८९६०० 
४८ | पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशिन (विथ अँटलीस्ट षि 4000000 | १०००००० 
कॉन्व्हेक्स WE अँन्ड लायनर प्रोब उपग्रेडेबल टु 
इको Wa 
एकूण १,४८,९८,५८३ 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता केंद्र शासनाच्या स्कील सेंटर (NELS) करीता मंजूर निधीतून खर्च 
करण्याच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.४१७/प्रशा-१ 


2. 


2) 


Go 


~ 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची / साधनसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार 
साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केळेळा नसल्याबाबत 
व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुकत (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


Demand No : 46 Department of Health & FW 
2240 - (Major Head) Medical and Public Health 


og - Public Health 


८०० - Other Expenditure 
(43) - Human Resources Development for Emergency Medical 
Services 


षु 3 00 3 षु — Grant-n-Aid 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.४१७/प्रशा-१ 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११३०१५१८२७३३१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DI 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 

U D H | R DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea0 


5963bc456f1e1e8621e5917d8305, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
JAYA S H ETTY serialNumber=£9D37D499A521B728AEB3DC8EC38B 

759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 

cn=SUDHIR JAYA SHETTY 

Date: 2023.11.30 15:49:01 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 

) 

) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला 
६) निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


